आषाढी  एकादशीनिमित्ताने पंढरपूर, 
जि.सोलापूर येथे सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या 
आयोजन खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-८२१९ /प्र. क्र. १८६/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०१९ 


वाचा :- १) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सां.का.सं/२२९९, दिनांक ४ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी आषाढी एकादशीच्या 
मुहूर्तावर राज्याच्या काना-कोप-यातून लाखो भाविक पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे येतात. या 
दिवसाचे संत परंपरेतील महत्व विचारात घेऊन राज्य शासनामार्फत सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात येते. या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये आषाढी एकादशीनिमित्ताने पंढरपूर, जि. सोलापूर येथे 
सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी रुपये १५,००,०००/- (रुपये पंधरा लाख फक्त) इतक्या 
रक्कमेच्या खाळील नमूद तपशीलानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


i खर्चाचा तपशील रक्‍कम रुपये 
। १. | कलाकार मानधन - नृत्य, गायक व वाद्यवृंद कलाकारांसह (Yo ते Lo कलाकार) | ६,५०,०००/- 
२. | कलाकार निवास खर्च १,५०,०००/- 
३. | चहापान, अल्पोपहार व भोजन खर्च १,००,०००/- 
४. | कलाकार प्रवास खर्च 2,00,000/- 
५. | नेपथ्य सजावट खर्च २,४०,०००/- 
६. | प्रकाठा व ध्वनी व्यवस्था व जनरेटर व्यवस्था १,००,०००/- 
७. | रंगभूषा व वेशभूषा खर्च ६०,०००/- 

एकूण खर्च | १५,००,०००/- 
२. सदर प्रकरणी उपरोक्त मंजूर खर्चाच्या मर्यादेत बाबवार फेरबदल करण्याचे 


अधिकार संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


3 सदर प्रकरणी संचाळक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-८२१९ /प्र. क्र. १८६/सां.का.४ 


४. सदर प्रकरणी होणारा खर्च विभागाचे मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व 
संस्कृती, पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०२) (०२), राज्य 
नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० - इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१९-२० या वित्तीय वर्षातील उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


षु. सदर प्रस्तावास वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-तीन, अ. क्र. 
४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


पर सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील परिच्छेद ३, १३, १४ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद 
या प्रकरणी लागू होत नाही. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०१९०७१०१२०१०३९९२३ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित HSS आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vilas Ramrao 
Th 0 rat re peer eres 893 1 0bf1378c184d97a4b7b9b98e926ea8e7 1 


Di थोरात 12:14:11 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Vilas Ramrao Th 
DN: c=IN, Of Maharashtra, ou=Revenue and Forest 


Cod 2, 
-4d20348a52de465c7c34a6 1591 bbe69b747ae1 1457 103a0cfb9; 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
३. उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई ३२ 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. महाळेखापाल- १, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
८. महालेखापाल- २, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


